मुंबई पोलीस दलाकरिता 30 अश्वांसह 
माऊंटेड पोलीस या युनिटची निर्मिती 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अपीओ-३१२०/प्र.क्र.५४/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मे, २०२१ 


वाचा :- 
१. गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३११८/प्र.क्र.१३२/पोल-३,दि.२८.०२.२०१९. 
२. सह पोलीस आयुक्‍्त(प्रशासन), WS आयुक्‍त कार्यालय,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.0.//.७7/ 
)₹5<-२(३/०&/॥/५७5(-//॥७॥/॥/०९/२०२०,दि.०९.०१.२०२०. 
प्रस्तावना- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुंबई पोलीस 
दलाकरिता ३० अश्वांसह “माऊंटेड पोलीस” या नवीन घटकाच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ०३ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“माऊटेंड पोलीस” घटक अपर पोलीस आयुक्त, सशस्त्र पोलीस दल यांच्या अधिपत्याखालील 
पोलीस उपायुक्त, सशस्त्र पोलीस, मरोळ,मुंबई यांच्या अखत्यारित कार्यरत असेल तसेच अपर पोलीस 
AGATA, MATA TA दल यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस SYST, MAA TST, मरोळ,मुंबई हे सदर 
घटकाकरिता कार्यालयप्रमुख असतील. 


2. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ०४ 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


प्रस्तुत प्रकल्पासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१, २०५५ (०२)(०१) शहर पोलीस आस्थापना 
(२०५५ ००९७, ५०-इतर खर्च”या लेखा शीर्षाखालील त्या त्या वर्षीच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. हा झासन शुध्दीपत्रक वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७/२०२१/व्यय-७,दि.१९.०१.२०२१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१६३२२०४४२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, . Kon a fe 
Rupali Sanjog * 


Kabare 


(रूपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा.गृह मंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह Bex) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओपीओ-३१२०/प्र.क्र.५४/पोल-३ 


६. प्रधान सचिव (विशेष),गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


